आर्थिक वर्ष २०२२-२३ करिता राष्ट्रीय उच्चतर 
शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय 
(रुसा), मुंबई यांना निधी वितरीत व आहरित 
करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: रुसायो-२०२२/प्र.क्र.१५७/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी,२०२२. 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिळ,२०२२ 
२) राज्य प्रकल्प सहसंचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प 
संचाळनालय (रुसा), मुंबई यांचे पत्र क्र.राप्रस/रुसा/२०२२-२३/४६९, 
दि. २० सप्टेंबर,२०२२ 

ज्ञापन: 

राज्य प्रकल्प सहसंचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय (WM), मुंबई 
यांच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि. २० सप्टेंबर, २०२२ च्या पत्रास अनुसरुन, राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी होणाऱ्या 
कार्यक्रम खर्चासाठी आर्थिक वर्ष २०२२ -२३ मध्ये “मागणी क्र. डब्ल्यू - २ - २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण-०३, 
विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण -१०३, शासकीय महाविद्यालये व संस्था, ०७ - राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (०७) 
(०२) राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान (४० टक्के राज्य हिस्सा) (२२०२ 
आय २७२)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर रु.७७०.९१ लक्ष इतक्या तरतूदीपैकी तरतूदीपैकी खाली उद्दिष्टनिहाय 
दर्शविल्यानुसार रु. २, २१, १४, ७४०/- (रुपये दोन कोटी एकवीस लक्ष चौदा हजार सातडो चाळीस फक्त) इतकी 
तरतूद वितरीत व आहरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. उद्दिष्ट आर्थिक वर्ष २०२२-२३ सद्यःस्थितीत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ 
क्र. करिता प्रस्तावित करिता आहरित व संवितरीत करावयाची 
अर्थसंकल्पीय तरतूद तरतूद 
१ | ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | रु. १,५९,०००/- ६६,७८०/- 
२ | 99- देशांतर्गत प्रवास खर्च रु. ९,००,०००/- २,५२,०००/- 
३ | १३-कार्यालयीन खर्च रु. ४०,००,०००/- १६,८०,०००/- 
:1 १४ -भाडेपट्टी व कर रु. ४०,००,०००/- १६,८०,०००/- 
५ | १७- संगणक खर्च रु. 9,32,000/- ३६,९६०/- 
६ | २०- इतर प्रशासकीय खर्च रु. १६,००,०००/- ३,३६,०००/- 
७ | ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन)  । रु. 3,00,00,000/- १,८०,००,०००/- 
८ | ५०- इतर खर्च रु. ३,००,०००/- ६३,०००/- 
एकूण रु. ७,७०,९१,०००/- रु. २,२१,१४,७४०/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः रुसायो-२०२२/प्र.क्र.१५७/विशि-३ 


2. हे ज्ञापन, वित्त विभागाच्या निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिळ, 2022 अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सद्य:स्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प संचालक, रुसा 
यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प उपसंचालक (वित्त), रुसा यांना घोषित करण्यात येत 
आहे. त्याअनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०११६३७२१८३०८ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AJIT MADHUKARRAO a 
BAWISKAR en 
(अ. म. बाविस्कर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय (रुसा), मुंबई 
. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. निवड नस्ती (विशि-३). 


०७८ WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


